लातूर हहर महानगरपालिका सेवा (WaT WAST 
व सेवांचे वर्गीकरण), २०१९ नियमांमधील 


सुधारणेस मान्यता देण्याबाबत. मान्यता : 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- लामपा-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-२४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ ऑक्टोबर, 2023 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र.लळामनपा-२०१६/प्र.क्र.११३/नवि-२४, दि.१९.९.२०१९ 
२) शासन पत्र क्र.सर्वमनपा २०२३/प्र.क्र.८७/नवि-२४,दि.१४.२.२०२३. 
3) आयुक्त, लातूर हहर महानगरपालिका यांचे पत्र दि.२१.७७.२०२३. 


प्रस्तावना:- 
लातूर शहर महानगरपालिकेच्या सेवाप्रवेश नियमास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 


आली आहे. लातूर WEY महानगरपालिकेच्या अत्यावश्‍यक सेवेतील ८१ पदे सरळसेवेने भरण्यास संदर्भाधीन 
दिनांक १४.२.२०२३ शासन पत्रान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर सेवाप्रवेश नियमात शाखा अभियंता, 
अग्निशमन केंद्र अधिकारी, कर अधिक्षक व सहाय्यक कर अधिक्षक या पदांच्या नेमणूकीची अर्हता ही १०० टक्के 
पदोन्नतीने दर्शविलेली आहे. तसेच चालक-यंत्रचालक या पदाच्या नेमणूकीची अर्हता नामनिर्देशन/सरळसेवा 
२५% व पदोन्नती ७५% दर्शविलेली आहे. पदोन्नतीने सदर पदांवर पात्र उमेदवार उपलब्ध होत नसल्याने या 
पदांच्या नेमणूकीच्या पध्दत, अर्हता व टक्केवारीत सुधारणा करण्याबाबत आयुकत, लातूर हहर महानगरपालिका 
यांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. 

२. आयुक्त, लातूर शहर महानगरपालिका यांचा प्रस्ताव, सध्याचे शासनाचे पदभरतीचे धोरण तसेच या 
विभागामार्फत महानगरपालिकेंकरिता तयार करण्यात आलेले मॉडेल सेवा प्रवेश नियम, २००८ विचारात घेऊन 
संदर्भीय दि.१९.९.२०१९ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-२* मध्ये नमूद उक्त पदांच्या नेमणूकीकरीता 


अर्हता व नेमणूकीच्या पद्धतीसंदर्भात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५४, ४५५ व ४६५(१)(ला) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार, लातूर हहर महानगरपालिका सेवाप्रवेश नियमात दर्शविलेल्या संदर्भीय क्र.१ च्या शासन 
निर्णयामधील “परिशिष्ट-२” मध्ये शाखा अभियंता, अग्निशमन केंद्र अधिकारी, कर अधिक्षक, सहाय्यक कर 
अधिक्षक व चालक-यंत्रचालक या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमात सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-२ अनुसूची-अ” मध्ये 


नमूद केल्यानुसार सुधारणा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः लामपा-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-२४ 
२. यासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-२ अनुसूची-अ” मध्ये नमूद पदांकरीता सुधारणा केलेले नियम शासन 


राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०२५१८०८३५०५२५ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 


"(3 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae1089289d9878b7c 


b34418f111566e3223ba1, postalCode=400032, 
रॉ 


‘st=Maharashti 
HAM PAYYA serialNumber=A94EF 1B63 1F4673B829AC9ADBEB5BODDABDO 
86A7544E3FDF47CD7A011FF7EA4O, VIDYA RAMAPPA. 


Date: 2023.10.25 18:11:43 +05'30' 


(विद्या हम्पय्या ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्त, लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर. 
प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती ( नवि-२४). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः लामपा-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-२४ 


"परिशिष्ट-२ अनुसूची-अ" 


से.प्र. | पदनाम नेमणुकीची पध्दत व नेमणुकीच्या पध्दती व नेमणूकीची अर्हता 
नियम टक्केवारी 
अ.क्र. (नामनिर्देशा/ पदोन्नती/ 
प्रतिननियुक्ती) 
| १. | शाखा सरळसेवा ४०% आमान्यताप्रापत्त विद्यापीठाची स्थापत्य (७) 
अभियंता अभियांत्रिकी शाखेची पदवी. 
(स्थापत्य) आ) नेमणूकीनंतर ३ वर्षात कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक 
परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. 


इ) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 
यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण अथवा 
समकक्ष असलेली एक शासन मान्य परीक्षा उत्तीर्ण 
झाल्याचे प्रमाणपत्र. 
ई मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
पदोन्नती ६०% लातूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
कनिष्ठ अभियंता (पाणीपुरवठा) या पदावर किमान ३ 
वर्षाची सेवा पूर्ण झालेलया व कनिष्ठ अभियंता 
व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्यांची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती 
करता येईल. 
अथवा 

पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने 
अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य/केंद्र शासन/ 
निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील 
समकक्ष पद किमान ३ वर्षांपासून धारण करणाऱ्या योग्य 
अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


३५ | अग्निडामन । सरळसेवा ३५% अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची 
केंद्र पदवी. 
अधिकारी अ) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर 


येथून B.EFire Emgg. उत्तीर्ण किंवा राष्ट्रीय 
अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर 
यांच्याकडील Station Officer & Instructor) 
पाठ्यक्रम (stars अभियांत्रिकी मधील प्रगत 
पदविक]) उत्तीर्ण असावा किंवा महाराष्ट्र अग्निशमन 
सेवा अकादमी, महाराष्ट्र शासन यांचा १ वर्ष 
कालावधीचा उप स्थानक अधिकारी व 
अग्निप्रतिबंधक अधिकारी हा पाठ्यक्रम पूर्ण केलेला 
असावा किंवा The Institution of Fire Engineers 
(U.K) किंवा (India) या संस्थेकडून Grade-1 ही 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लामपा-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-२४ 


से.प्र. | पदनाम मणुकीची पध्दत व नेमणुकीच्या पध्दती व नेमणूकीची अर्हता 
नियम टक्केवारी 
अ.क्र (नामनिर्देश/ पदोन्नती/ 
प्रतिननियुक्‍्ती) 
पदवी प्राप्त केलेली असावी. 


इ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 


पदोन्नती ६५% लातूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील उप 
अग्निशमन केंद्र अधिकारी या पदावर किमान ३ वर्षांची 
सेवा पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व 
गुणवत्तेच्या आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
अथवा 

पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने 
अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य/केंद्र शासन/ 
निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील 
समकक्ष पद किमान ३ वर्षांपासून धारण करणाऱ्या योग्य 
अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


३१ | कर सरळसेवा २५% अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची 
अधिक्षक पदवी. 
आ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
पदोन्नती 04% लातूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 


सहाय्यक कर अधिक्षक या पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा 
पूर्ण झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण 
करणाऱ्या तसेच विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
अथवा 

पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने 
अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य/केंद्र शासन/ 
निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील 
समकक्ष पद किमान ३ वर्षांपासून धारण करणाऱ्या योग्य 
अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


३२ | सहाय्यक । सरळसेवा ५०% 31) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कोणत्याही शाखेची 
कर पदवी. 
अधिक्षक आ) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 
पदोन्नती ५०% लातूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 


कर निरिक्षक या पदावर किमान ३ वर्षांची सेवा पूर्ण 
झालेल्या व मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः लामपा-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-२४ 


से.प्र. | पदनाम मणुकीची पध्दत व नेमणुकीच्या पध्दती व नेमणूकीची अर्हता 
नियम टक्केवारी 
अ.क्र (नामनिर्देश/ पदोन्नती/ 
प्रतिननियुक्‍्ती) 
अथवा 


पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, 
पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य/केंद्र 
शासन/ निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या 
सेवेतील समकक्ष पद किमान ३ वर्षांपासून धारण 
करणाऱ्या योग्य अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 


करता येईल. 
३८ । चालक  - सरळसेवा ५०% आ महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
यंत्रचालक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 


(S.S.C.) उत्तीर्ण 
आ) राष्ट्रीय अग्निडामन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र 
शासन, मुंबई यांचा सहा महिन्यांचा कालावधीचा 
अग्निशामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण. 

इ) वैध जड वाहन चालविण्याचा परवाना आवश्‍यक. 
3) जड वाहन चालक म्हणून किमान ३ वर्षे काम 
केल्याचा अनुभव आवश्‍यक. 

उ) मराठीभाषेचे ज्ञान आवश्‍यक. 

शारीरीक पात्रता 

आओ उंची किमान १६५ सें.मी. (महिला उमेदवारांची 
उंची किमान १६२ सें.मी.) 

आ) छाती साधारण ८१ सें.मी. फुगवुन ५ सें.मी.जास्त 
(महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही) 

3) वजन किमान ५० कि.ग्रॅ. 

डी दृष्टी चांगली 

वयोमर्यादा 

उमेदवाराचे वय ३० वर्षापेक्षा अधिक असू नये. 

पदोन्नती ५०% लातूर शहर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
अग्निशामक या पदावर किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या 
व नामनिर्देशनासाठी विहित केलेली अर्हता धारण 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
अथवा 
पदोन्नतीने अधिकारी उपलब्ध न झाल्यास, पदोन्नतीने 
अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत, राज्य/केंद्र शासन/ 
निमशासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सेवेतील 
समकक्ष पद किमान ३ वर्षांपासून धारण करणाऱ्या योग्य 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः लामपा-२०२३/प्र.क्र.८८/नवि-२४ 


से.प्र. | पदनाम मणुकीची पध्दत व नेमणुकीच्या पध्दती व नेमणूकीची अर्हता 
नियम टक्केवारी 
अ.क्र (नामनिर्देश/ पदोन्नती/ 

प्रतिननियुक्‍्ती) 


अधिकाऱ्यामधून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करता येईल. 


KKKKKKKKKKKEKKK ममी KKKEKK ममी समरी समस समम समम समम समी ममी ARK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


